मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण 
नियंत्रण, पुणे या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि. ०१.०३.२०१८ ते 
दि.३०.०९.२०१८ पर्यन्त मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र.सीओई -२०१८/प्र.क्र.८/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०६.०४.२०१८. 


संदर्भ: १) शासन ज्ञापन HATH AMA २०१८/प्र.क्र.८/ज.वि.,दिनांक २४.०१.२०१८ 
२) मुख्य अभियंता(स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे यांचे पत्र क्र. 
मु.ऑस्था) /जविप्रवगुनि/आ-३/(०२/२०१७)/३२३/२०१८,दिनांक १९.०३.२०१८ 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता(स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे यांचे कार्यालयातील नियत 


अस्थायी आस्थापनेवरील २९पदांना दि. ०१.०३.२०१८ ते दि. ३०.०९.२०१८ या कालावधीसाठी 


मुदतवाढ मंजुरी देण्यात येत आहे. 


२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च “ मागणी क्र.-५, ४८०१-वीज प्रकल्पावरील भांडवली 


खर्च, ०१- जलविद्युत निर्मिती, ००१- संचाळन व प्रशासन, (०१) संचालन प्रशासन, (०१) (११) मुख्य 


अभियंता (स्थापत्य) जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे (४८०१-२४०३) " या लेखाशीर्षाखाली 


मंजूर होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ 


आ.पु.क.,दिनांक ०५.०३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि 


आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.८/जवि 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१८०४०७११११११२२२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Dnyandeo Ananda Bagade 


सोबत:- विवरणपत्र. Dnyandeo ane re Sears 
Ananda “omnia 
Bagade oe 

(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 

प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 

१ महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर. 

२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य 9/2, मुंबई/ नागपूर. 

३) मुख्य अभियंता (स्था), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे. (५ प्रती) 

8) अधिक्षक अभियंता,प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

५ ज.वि. संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.८/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक : सीओई-२०१८/प्र.क्र.८/ज.वि. दिनांक of .०४.२०१८ चे 


विवरणपत्र 


मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे 


नियत अस्थाई आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशिल 


अ.क्र. पदनाम अस्थायी पदे 
Loe | मुख्य अभियंता १ 
२ सहाय्यक मुख्य अभियंता 
उप अभियंता (स्थापत्य) ३ 
४ विशेष अधीक्षक १ 
4 कनिष्ठ / शाखा / सहाय्यक अभियंता (3.2) ३ 
आरेखक १ 
७ अधीक्षक १ 
८ मुख्य दप्तर कारकून a कशा 
९ प्रथम लिपीक १ 
oe | ०  । वरिष्ठ लिपीक २ 
| १ कनिष्ठ लिपीक २ 
१२ | BY लेखक (उच्चश्रेणी) १ 
१३ | टंकलेखक ३ 
१४ ।वाहन चालक १ 
१५ । दप्तरी १ 
१६ । नाईक 1१ 
१७ । शिपाई 3 
१८ । चौकीदार १ 
१९ ।दूरध्वनी चालक a. शिका 
एकूण २९ 


Ananda Bagade 


2. 

94d443607916435f8516, 
serialNumber=857832272f9c6e57a4d7 2f8a22cf41cccb1c816e 
7374da487ed5ee3e377def65, cn=Dnyandeo Ananda Bagade 
Date: 2018.04.07 11:15:41 +05'30' 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


